शासन शुध्दीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्यांक 
बहूल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभुत सुविधा 
योजनेअंतर्गत सन २०१८-१९ मधील कामात 
बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१११/का.९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:-०२ नोव्हेंबर, २०१८. 


वाचा-: शासन निर्णय, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०१८ प्र.क्र.३०/का.९ मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दि.३१ मार्च २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भाधिन शासन निर्णयातील परिशिष्ट "अ" मध्ये अ.क्र.११ येथील नांदेड जिल्हयातील कामांना खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात आली होती. 


अ.क्र. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे नाव विकास कामाचे नाव मंजूर निधी 
१ १ नांदेड बीलोली रामतिर्थ इदगाह संरक्षण भिंत व बोअर रु १० लक्ष 
बांधणे 


त्या ऐवजी उपरोक्त आदेशात जिल्हयामध्ये खालीलप्रमाणे कामातील नाव बदल करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. 'जिल्हा तालुका ।उग्रामपंचासतीचे विकास कामाचे मंजूर निधी 
नाव नाव 
१ नांदेड बिलोली feo पथदिवे बसविणे रु.१०लक्ष 
(हायमास्ट बसविणे) 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८११०२१५३३१०१५१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढं Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities Development 
é Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e0927ff26c0f01 6F 
df, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A5441 9D0A13504B4933 
Onavane 3823F92858199, en=Dinesh M.S 
Date: 2018.12.12 15:08:19 +05'30' 
(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१ मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सचिव 

३ मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८/प्र.क्र.१११/का.९ 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
६. महालेखपाल 9/2 (लेखा परीक्षा),मुंबई /नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,संबंधित जिल्हापरिषद 
१०. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद 
११. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास)यांचे खाजगी सचिव, 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१३. निवडनस्ती (का.९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


